सामाजिक न्याय विभागाच्या अखत्यारितील शासकीय 
वसतिगृहे व निवासी शाळातील विदयार्थ्यांसाठी 
सोयी-सुविधांतर्गत वस्तू खरेदी करण्यास प्रशासकीय 
मान्यता देणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : बीसीएच-२०१९/प्र.क्र.२५५ /शिक्षण-२ 
मंत्रालय, विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: - ०४ मार्च, २०२० 
वाचा:- 
१. शासन निर्णय, सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक कार्य, क्रीडा व विशेष सहाय्य विभाग, 
क्रमांक:- बीसीएच-१०८२/९०३८५/(३८)/बीसीडब्ल्यु-४ दि.१६ मे, १९८४. 
२. शासन निर्णय, सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक कार्य, क्रीडा व विशेष सहाय्य विभाग, 
क्रमांक:- बीसीएच-२००२/प्र.क्र. २६८/मावक-४, दि. ४ जुले, २००३. 
३. शासन निर्णय, सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक कार्य, क्रीडा व विशोष सहाय्य विभाग, 
क्रमांक:- बीसीएच-२०१०/प्र.क्र. ४३०/मावक-४, दि. २६ जुले, २०११. 


दि. ०१ डिसेंबर, २०१६. 
५. आयुक्त, समाजकल्याण , पुणे यांचे पत्र क्र. सकआ/शिक्षण/शावगृ-शानिशा/सो.सु./वस्तु 
खरेदी/ का-५ अ/१९-२०/१७५५ दि.२२.८.२०१९,दिनांक ३१.१२.२०१९व दिनांक १६.१.२०२० 
प्रस्तावना:- 
सामाजिक न्याय विभागामार्फत राज्यात मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी शासकीय वसतिगृहे व अनुसूचित जाती व 
नवबौध्द मुला-मुलींसाठी शासकीय निवासी शाळा चालविल्या जातात. मागासवर्गीय शैक्षणिक संस्थांना सोयी-सुविधा 
पुरविणे या योजनेंतर्गत सदर शासकीय वसतिगृहे व निवासी शाळांना संलग्न असलेली वसतिगृहे यांना आव्यक 
असलेल्या वस्तुंची खरेदी करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

आयुक्‍त, समाज कल्याण आयुक्तालय, पुणे यांनी संदर्भ क्रमांक ५ अन्वये सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार 
सामाजिक न्याय विभागाच्या अधिपत्याखालील मागासवर्गीय शासकीय वसतीगृहे व शासकीय निवासी शाळांना संलग्न 
असलेल्या वसतिगृह विभाग येथे प्रवेशित विद्यार्थ्यांना दयावयाच्या सोयीसुविधाअंतर्गत मागणीच्या अनुषंगाने शासकीय 
वसतीगृह तसेच शासकीय निवासी शाळेतील विद्यार्थ्यासाठी आवश्‍यक असलेल्या साहित्य / वस्तुंची खरेदी 
ई-निविदा/जेम पोर्टलवरून करण्यासाठी खालील रकान्यात नमूद केल्याप्रमाणे एकूण रूपये ३८,७०,२५,२१४/- ( अक्षरी 
रूपये अडतीस कोटी सत्तर लक्ष पंचवीस हजार दोनशे चौदा फक्त) इतक्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत 
आहे. 


aR निर्णय क्रमांकः बीसीएच-२०१९/प्र.क्र.२५५ /शिक्षण-२ 


(3) ई-निविदेव्दारे/ जेम (GEM) पोर्टलवरून खरेदीबाबतचा प्रस्ताव - 
add ara =| अंतिम आकारमान हातमाग सह. । एकूण किंमत 
क्र. मागणी महासंघ यांची 
दर निश्चिती 
i बेडशीट ९०५२ | ६०” xo” प्रति चौ.मी.९६.०० | ३३४.४५ ३०२७४४१ 
2 | चादर ४२५६ | ६०” xQo” प्रति चौ.मी. 903 | ३५८.८४ १५२७२२३ 
३ | Ball ३५६०० | १४” x92” (कापसाची) २०० ७१२०००० 
४ | उश्ीचा अभ्रा | ६९३९१ | १५" ५१३” इंच ९० ६२४५१९० 
५ | बरेक कंबळ | २६१९ | १५०”, 224” ५३० १३८८०७० 
लोकरी ब्लॅंकेट) ) 
६ | सतरंजी (निवासी । ९५८ १२५१५ फूट १३५४.५३ १२९७६४० 
शाळा हॉलसाठी) 
२,०६,०५,५६४ 
जीएसटी @ 4 % 40,30, 292 
एकूण रूपये २,१६,३५,८४२ 
(आ) 
अ. वस्तुचे नाव सन २०१९-२० जेम्स पोर्टल नुसार | एकूण किंमत 
क्र. Helles मागणी एका नगाची किंमत 
a | 2 3 8 4 
ee लोखंडी काट ४४४३ १०७०० ४७५४०१०० 
२ | गादी २२७२८ ५५०० १६१११७००० 
६५६६ 
३ | लोखंडी डयुएल डेस्क । ११९१ ९८०० ११६७१८०० 
४ | साग टेबल ६८८ १४५०० ९९७६००० 
(मुला-मुलींसाठी) 
५ | खुर्ची १९०१ ७२०० १३६८७२०० 
६ | लोखंडी कपाट ४३८ १६७०० ७३१४६०० 
शा.व./शा.नि. 
७ | प्रयोगशाळा टेबल ४२३६ ९०००० ३९२४०००० 
८ | प्रयोगशाळा बेच ७४२ ८४०० ६२३२८०० 
९ | प्रयोगशाळा साहित्य ४०९ १६७०० ६८३०३०० 
कपाट 
| 90 | इलेक्ट्रीक वाटर हिटर/गिझर| ४३८ (५० लिटर) । १३,७९५ ६०,४२,२१० 
३०,९६,५२,०१० 
जीएसटी ७१८% ५,५७,३७,३६१ 
एकूण । ३६,५३,८९,३७२ 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीसीएच-२०१९/प्र.क्र.२५५ /शिक्षण-२ 


२. उपरोक्त खरेदी संदर्भातील अटी व शर्ती खालीलप्रमाणे आहेत :- 
१. ई-निविदा /जेम पोर्टलवरून (GEM) पोर्टलवरून विहीत कार्यपध्दतीनुसार तसेच विहीत अटी, शर्तीच्या 
अधीन राहून खरेदी करण्यात यावी. 
२. अ] पुरवठादार संस्थेने पुरवठा करावयाच्या वस्तुंच्या आवरयकतेनुसार आयुक्‍त, समाज कल्याण, पुणे 
यांच्याकडे नमुने सादर करावेत. त्यांनी सदर नमुने मंजूर करून ते सबंधित संस्थेकडे द्यावेत. 

ब) मालाचा पुरवठा करणाऱ्या संस्थेनी सबंधित वसतिगृहाच्या अधीक्षक/गृहपाल यांच्याकडे वरील मान्य 

करण्यात आलेले नमुने दाखवून त्यानुसार मालाचा पुरवठा करावा. 
क)अधीक्षक/गृहपालांनी पुरवठादाराकडून माल मिळाल्याची पोचपावती सबंधित जिल्हयाच्या सहायक आयुक्‍त 
समाज कल्याण, पुणे यांचेकडे सादर करावी. 

ड) शासकीय वसतिगृहे व शासकीय निवासी शाळांना संलग्न असलेला वसतिगृह विभाग यातील प्रत्यक्ष 
विद्यार्थी संख्येनुसार मागणी व पुरविण्यात आलेल्या वस्तु याबाबत पडताळणी करण्याची दक्षता आयुक्‍त, 
समाज कल्याण, पुणे यांनी घ्यावी. 

3. याकरीता आयुक्‍त, समाज कल्याण, पुणे यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषीत करण्यात 
येत आहे. याबाबत होणारा खर्च लेखाशिर्ष, मागणी क्रमांक एन-३,२२२५, अनुसूचित जाती,अनुसूचित जमाती, 
इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण,(०१) (०६) मागासवर्गीय शैक्षणिक संस्थावरील सोयी-सुविधा 
वाढविणे,(२२२५ ३३३१),३१,सहायक अनुदाने,सन २०१९-२० या वर्षाकरिता उपलब्ध असलेल्या मंजूर 
तरतुदीमधून भागविण्यात यावा. 

४. सदर आदेश, झासन निर्णय, वित्त विभाग,क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम,भाग-२, दिनांक 
१७.४.२०१५, वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका,१९७८, भाग-पहिला, उपविभाग-तीन,अ.क्र.४,परि.क्र.२७ (२) (आ), 
भाग-पहिला,उपविभाग-२,अ.क्र. ३७, नियम क्र.९०, अ.क्र.४५,नियम क्र.१६९ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान 
केलेल्या अधिकारानुसार व वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक ७६/२०२०/कोषा प्रश्ञा.५, दिनांक 
२.३.२०२० अन्वये मिळालेल्या सहमतीस अनुसरून निर्गमित करण्यात येत आहेत. 

प. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२००३०४१६११२८४५२२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Anil Kondaji Ahire : 


(अ. pT. आहिरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. आयुक्‍त, समाज कल्याण आयुक्‍तालय,महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२. महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२ (लेखा परीक्षा) (लेखा अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर 
पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीसीएच-२०१९/प्र.क्र.२५५ /शिक्षण-२ 


३. मा.मंत्री, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

४. मा.राज्यमंत्री, सामाजिक न्याय यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

५. सर्व प्रादेशिक उपायुकत,समाज कल्याण 

६. सर्व सहायक AYIA, GAT कल्याण 

७. जिल्हा कोषागार अधिकारी,पुणे 

८. सचिव,सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक 


९. कार्यासन अधिकारी,(अर्थसंकल्प),सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


१०. निवड नस्ती (शिक्षण-२). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


